तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या अखत्यारीतील अस्थायी पदे दि.१.०३.२०२१ 
पासून दि. ३१.०८.२०२१ पर्यंत चालू 
ठेवण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मान्यता -२०२१/(४४/२१)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ मार्च, २०२१. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक मान्यता -२०२०/(८१/२०) तांशि-५, 

दि.११ सप्टेंबर, २०२०., 

२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६ /प्र.क्र. ८/ १६/ आ.पु.क., 
दि. १५ फेब्रुवारी, २०२१., 

३) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक संकिर्ण -११११/(१८०/१९) तांशि-२, 
दि.०७ डिसेंबर, २०२०., 

४) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्रमांक ५(३) / 
तंशिसं / २०२१/ ११९, दिनांक ०९ मार्च, २०२१. 


प्रस्तावना: 


तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध शासकीय 
शैक्षणिक संस्था व प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण ३७७४ अस्थायी पदे 
संदर्भ क्रमांक (१ ) येथील शासन निर्णयान्वये दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाने मंजूरी 
दिली होती. संदर्भ क्र.(४ अन्वये संचालक, तंत्र शिक्षण संचाळनालय, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र. (३) 
अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या झासन निर्णयातील पदांच्या आढाव्याअंती शिक्षकीय पदांची संख्या 
विचारात घेऊन उर्वरीत ३७७७ अस्थायी पदांना दि.१.०३.२०२१ पासून पुढे चाळू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावाचा सर्वांगीण विचार करुन शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध शासकीय शौक्षणिक 
संस्था व प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या एकूण ३७७७ पदांना दि.१.०३.२०२१ ते 
दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. अस्थायी पदांचा 
गोषवारा विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 
२. उपरोक्त बाबींवरील खर्च “२२०३-तंत्रशिक्षण ” या प्रधानशिर्षाखाली संबंधित उपशिर्षाखालील 
मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क. दिनांक 
१५ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी 
पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता -२०२१/(४४/२१)/तांशि-५ 


आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 
१.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्या 
अधिकारांचा वापर करून सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०३२६१४१००७१२०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 


j DN: CN = Anil Raghunath Katkar, C = IN, S = 
A n | | R ag h U n at h Msharcehie: Oo रवाना Maharashtra, 
सोबत _ अ OU = Higher & Technical Education Department 
सो बत:- विवरणपत्र- Katkar Date: 2021.03.26 14:15:26 +05'30" 
(अ.र.काटकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति: 


१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२) सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

३)प्राचार्य, सर्व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये/ सर्व शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र 
महाविद्यालये/ सर्व शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम तंत्रशिक्षण संस्था (तंत्र शिक्षण 
संचालनालयामार्फत), 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर) तंत्र शिक्षण 
संचालनालयामार्फत), 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

७ सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

) 

) 


८) वित्त विभाग (व्यय-५), 
९) निवड नस्ती (तांशि-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र अ 
प्थायी पदे दि 01.03.2021 पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या पदांचे 
संस्थानिहाय विवरणपत्र 


ger ai अस्थायी पदांची 


(ae फ़ 


7 
Cx faeries ame 1111011777 
ae %6 
1111111111 क्स्त्तच्तवा | % 

20 
3 
es cc | 21 
शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती- पदवी | भियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती. पद 


धर 
a 
ns -क्त्य्ततक्तका 13 
eae aa esa कपूर दवा 1 
[1111111111 कव्य्तक्तका [6 
TATE 
16 _शिसकोच आभयॉत्रिकी wera, ee 
काड] 
1111111117 क्तससतती 3 


6 


स्थायी पदे दि 01.03.2021 पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या पदां 


संस्थानिहाय विवरणपत्र 


ee अस्थायी पदांची 
संख्या 
शासकाव a, मालवण 


2 


महाराष्ट्र राज्य हा 


कतन, जळगाव 


शासकॉयतंत्रनकेतन, TS O 


कतन, अहमदनगर 


कतन, उस्मानाबाद 
कतन, जालना 


ee 
| 4 


निकेतन, लातूर 
निकेतन, लातूर 


od 
3 
6 
त्य] 
— 
७> | BRL BR] On] NA] (>> DW] Wf wl ey? ७) | ->| sof OLN] Ww] MN WH] BY] Of Rel elrnye = Dl] ofe 
-> | BRL CO] A! (»०> | & SPR} dD] oof BRL ATR] Nb] Ol] ATR] nO] WI] Nn ALN] OLR] a BR} BRIO] oO 


| 
CI 
[-] 


कतन, खामगाव 


केतन, यवतमाळ 
न त्रनिकेतन, यवतमाळ 


केतन, नागपूर 


शासकॉयतंत्रनकेतन, AT 


a} a a at 
॥॥ <0 


शासकीय हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरींग टेक्नॉंलॉजी संस्था, नागपूर 
निकतन, तासगाव 


»॥ २-4) 


९) 
CI 
i: 


aaa eee A 
: 
शासकावततत्रकतत aT 
शासकोयतत्रनकतत नाशक 1111111111 
न 
: 
न 
prea cas, aT 
शासकोवतत्रनकतत ae 
: 
2 
शासकोयततत्रनकतत जित 1111111111 
aaa Re 
शासकोयततत्रनकतन, amet 
न 
prea cae, a 
न 
: 
शासकावतत्रनकतन, मुतजपूर 1111111111 
न 
eee cae, ware 
aaa ae कह 
rea cas, wera 


स्थायी पदे दि 01.03.2021 पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या पदां 


संस्थानिहाय विवरणपत्र 


~ 


O 
"> 
i 


CI 
O 
(ee 
1 


ee 


स्थायी पदे दि 01.03.2021 पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या पदां 


संस्थानिहाय विवरणपत्र 


ae अस्थायी पदांची 
संख्या 


विवरणपत्र अ 


परवानगी देण्यात आलेल्या पदांचे संस्थानिहाय विवरणपत्र 


5 शिसकायतंत्रककतन wary 1111111111 


Sareea aay, मालवण 


“JIES Ke sik ९ 
9 
RAPS CaM, PIT Ch | 2 ९ ९ U 


Bes 
eer 
aa 
ee 


ee 
1 a 3 


केतन, जळगांव 


ee ee 
1 a a 


35 
32 
30 

9 

9 

5 
31 
34 
33 
34 
30 
34 
31 
31 


कतन, यवतमाळ 


lo le le 
CI 
ee 
a 
CO 
९) 


केतन, नागपूर 


h| 


SJIRS Ee orks 


